महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : संकीर्ण०१२०/प्र.क्र.9७०/१३-स 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 

मंत्रालय विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा:- १. या विभागाचे आदेश क्र.ससंनि०८१८/प्र.क्र.८३/१३स, दि.०७/०९/२०१९. 
२. या विभागाचे आदेशा क्र.ससंनि०८१८/प्र.क्र.८३/१३स, दि.१४/०१/२०२० 
३. समक्रमांकाचे दिनांक ३१ जानेवारी २०२० रोजीचे आदेश. 
४. राज्य निवडणूक आयोग, यांचे क्रमांक - रानिआ/ मनपा २०२०/ प्र.क्र.७/का- दिनांक 
१७.०३.२०२० रोजीचे पत्र. 
५. समक्रमांकाचे दिनांक १८ मार्च, २०२० रोजीचे आदेश. 
६. महसुल व वन विभाग, दिनांक ३१ मे, २०२० रोजीचे आदेश. 
७. समक्रमांकाचे दिनांक, १७ जून, २०२० रोजीचे आदेश. 
८. महसुल व वन विभाग, दिनांक 39 ऑर९गस्ट,२०२० रोजीचे आदेश. 
९. समक्रमांकाचे दि. २८ सप्टेंबर २०२० रोजीचे आदेशा. 
१०. महसुल व वन विभागाचे दि. २७ नोव्हेंबर, २०२० रोजीचे आदेश. 
११. राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण , पुणे यांचे दि. १२ जानेवारी, २०२१ रोजीचे 
आदेश. 
१२. समक्रमांकाचे दि. १६ जानेवारी, २०२१ रोजीचे आदेशा. 
१३. समक्रमांकाचे दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीचे आदेश. 


आदेशा 

ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभर पसरलेला साथीचा रोग (Pandemic) म्हणून 
घोषित केलेला कोव्हीड-१९ (PRAT विषाणु) देशात तसेच, महाराष्ट्रातही संक्रमित झालेला असल्याने, 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यात कोरोना विषाणुमुळे उद्भवणार्‍या संसर्गजन्य आजारामुळे 
आरोग्यविषयक आपत्कालिन परिस्थिती नमूद करून, दिनांक १३.०३.२०२० च्या अधिसूचने अन्वये 
साथरोग अधिनियम -१८८७ च्या खंड २,३ व ४ ची अंमलबजावणी राज्यात सुरू केल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७३ कक मधील तरतूदीप्रमाणे राज्य शासनाला 
कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनहिताच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलण्याचा 
अधिकार असणे, या तरतूदीनुसार जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभर पसरलेला साथीचा रोग म्हणून 
घोषित केलेला कोरोना विषाणू (कोव्हीड-१९) आणि त्यामुळे, उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीमुळे राज्यावर 


आलेली नैसर्गिक आपत्ती विचारात घेता, विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी 


शासन आदेडा क्रमांकः संकीर्ण०१२०/प्र.क्र.७०/१३-स 


संस्थांच्या निवडणूका वेळोवेळी दिनांक १८ मार्च, २०२०, दिनांक १७ जून, २०२० व दि.२८ सप्टेंबर 
२०२० रोजीच्या आदेशान्वये दि. ३१ डिसेंबर, २०२० पर्यंत तर, दिनांक १६ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये दिनांक ३१ मार्च,२०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आलेल्या होत्या; 

ज्याअर्थी, राज्यातील पार पाडलेल्या विधान परिषदांच्या निवडणुका व ग्रामपंचायतींच्या 
निवडणुका तसेच राज्यातील लोकप्रतिनिधी व सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी यांनी सहकारी संस्थांची 
निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याबाबत केलेली विनंती विचारात घेवून, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या 
निवडणूका सुरु करणे उचित राहील अशी शासनाची खात्री झाल्याने संदर्भाधिन क्रमांक १३ येथील 
आदेशान्वये, शासनाचे दि.१६ जानेवारी, २०२१ रोजीचे आदेश रद्द करुन, ज्या टप्प्यावर सहकारी 
संस्थांच्या निवडणूका स्थगित करण्यात आलेल्या होत्या त्या टप्प्यापासून, शासनाच्या कोव्हीड-१९ 
संदर्भातील मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका 
घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरु करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला; 

ज्याअर्थी, फेब्रुवारी २०२१ मध्ये राज्यात कोव्हीड-१९ चा वाढत असलेला प्रादुर्भाव आणि 
त्यामुळे, रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात वाढत असलेली संख्या विचारात घेता कोव्हीड -१९ चा प्रभाव कमी 
करण्यासाठी तसेच राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका सद्यस्थितीत पुढे सुरू ठेवणे उचित 
होणार नाही SAL शासनाची खात्री झाली आहे, 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५७ मधील तरतूदीनुसार 
शासनास असलेल्या अधिकारात कलम ७३ कक मधील तरतूदीला सुट देवून, ज्याप्रकरणी मा.उच्च / 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेशीत केले आहे, अशा सहकारी संस्था तसेच २५० पेक्षा 
कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून, राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या 
निवडणूका या आदेशाच्या दिनांकापासून ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर दिनांक ३१ मार्च २०२१ 
पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहेत. ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या आदेशान्वये पुढे ढकलण्यात 
आलेल्या नाहीत त्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत शासनाच्या कोव्हीड-१९ संदर्भातील मार्गदर्शक 
सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन निवडणूका घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. मात्र २५० 
पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीबाबतचे नियम अंतिम 


झाल्यानंतरच सदर संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरु करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेठा क्रमांकः संकीर्ण०१२०/प्र.क्र.9०/१३-स 


सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२५११००५९०७०२ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Chaudhary Anil kere Secor vom 


2.5.4.20=f26cf80358fa3 133e4d85ddac30ae54b06c63743fd55 10dc0ebca082b 


ber=d124ae9bbd 1 Sbed87dbd08ef779cf1b85a4020339eb1c2efdel 
aya fa m 12f67063011c, cn=Chaudhary Anil Jayaram 


Date: 2021.02.25 11:07:51 +05'30' 


(अनिल ज. चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
सचिव, राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, पुणे. 
विभागीय सहनिबंधक/जिल्हा उपनिबंधक/उपनिबंधक,सहकारी संस्था (सर्व) 
निवडनस्ती, कार्यासन १३-स 


Cc za A  -0 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


